Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शके १ ९ ४० 


: 


वर्ष ४ , अंक ३२ ] बुधवार , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७ , 

[ पृष्ठे ३७ , किंमत : रुपये ५५.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १०५ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि -८ ९६-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


ना .- एक -१ (१८७६ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९ -एलए-६५-२०१८-२०१९, गाव-चिंचोली, तालुका- ब्रम्हपुरी , जिल्हा- चंद्रपूर , प. ह. नं . १० . 


अ . क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 


संपादनाखालील अदमासे 

क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


हे . आर 


१ 


१६५ 


० २० 


२ 


२१७ 


००७ 


३ 


२२८ 


० २० 


४ 


२४ ९ 


५ 


५०० 


६ 


३६८ 
३६२ 


७ 


८ 


२७० 


० ०८ 


९ 


४१४ 


० ०८ 


१० 


४२ ९ 


० ०३ 


११ 


३७१ 


० १८ 


१२ 


१०० 


० १३ 


१३ 


१६ ९ 


एकूण . 


११५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


३ 


.. 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरील बी -१ शाखा कालव्याच्या वितरीका २ एल व त्यावरील लघु 

कालवा एल-१ व एल-२ कालव्यासाठी बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापीत होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई यांची 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू 

करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या 

निरंक 
अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद : -भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि -उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-८ ९७-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम-३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम -४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणारी नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम -१० च्या 
उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०- एलए-६५-२०१८-२०१९, गाव - सुरबोडी, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा- चंद्रपूर, प. ह. नं . १० . 


अ . क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 


संपादनाखालील अदमासे 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ ९ ३ 
१८० 


२ 


० ३२ 


३ 


१८१ 


० २० 


४ 


३१ 


० ४७ 


५ 


३२ 


० ०६ 


६ 


२० 


० ४१ 


७ 


२१८ 


० ०८ 


८ 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 


९ 


२१७ 


००५ 


१० 


१६२/१ 
१६२/२ 


० २२ 


११ 


एकूण . 


२२५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालवा वरील बी -१ शाखा कालव्याच्या वितरीका लघु कालव्याचे 
बांधकामाकरीता 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 


सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतूदी लागू 
दिलेला ) 

करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या 

निरंक 


अधिका-याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद :-भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 
ना .- एक -२ (१८७६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ /अग्रहायण ७, शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि -उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-८ ९८-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम-३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भारण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम -४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणारी नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


७ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - एलए-६५-२०१८-२०१९ , गाव - सावलगाव , तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा- चंद्रपूर , प. ह . नं . १० . 


- 


अ . क्र . 


सर्वे क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 
( २ ) 


संपादनाखालील अदमासे 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


१ 


५ 


००३ 


एकूण .. 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालवा वरील बी -१ शाखा कालव्याच्या वितरीका २ एल वरील लघुकालवा 

एल-२ च्या कालव्यासाठी बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्रापत होणार आहेत . 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 


: 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापित होत नाही. 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


सारांश . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या 

निरंक 
अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 


विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ /अग्रहायण ७, शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १०८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-८ ९९ -२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम -३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भारण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी .) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणारी नाही 


.. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम -१० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , शके १९ ४० 


९ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , गाव- सोनेगाव , तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा- चंद्रपूर, प . ह . नं . १० . 


अ . क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 
( २ ) 


संपादनाखालील अदमासे 

क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


१ 


२६७ 


o ou 


२ 


२५७ 


०३४ 


३ 


३ ९ ६ 


० ०४ 


एकूण 


०४३ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालवा वरील बी -१ शाखा कालव्याच्या वितरीका २ एल व त्यावरील 

लघुकालवा एल-१ व एल -२ च्या कालव्यासाठी बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत सुविधा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही . 


: 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा 
सारांश . 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


निरंक 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 
निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहे. 
ना .-एक -३ ( १८७६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कलि- उविअ- भूसंपा - गो.प्र.- कावि- १००-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- एलए-६५-२०१८-२०१९ , 
गाव-बोढेगाव, तालुका- ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. १६. 
अनुक्रमांक 

किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

अदमासे क्षेत्र 


सर्व्हे क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे.आर 


१ 


१२७ 


० ४४ 


एकूण 


० ४४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालवा वरील बी -१ शाखा कालव्याच्या वितरीका २ एल व त्यावरील 

लघु कालवा एल-२ च्या कालव्यासाठी बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
रोजगार , 

पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही. 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा 
सारांश 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना , दिनांक १३ मार्च २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ११० . 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११( १) अन्वये 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-९०१-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


१३ 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४ - एलए- ६५-२०१८-२०१९ , 
गाव -पारडगाव , तालुका- ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. १४ . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

अदमासे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२५५/१ अ 


० ४० 


एकूण . 


० ४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत बी-१ शाखा कालव्यावरील लघू कालव्याच्या बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
करणा- या सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
सारांश 

मुंबई यांची अधिसूचना , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


: 


: 


: 


ना .- एक -४ (१८७६ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १११. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कलि -उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-९०२-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम 
१० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५ -एलए-६५-२०१८-२०१९ , 
गाव- सोंद्री , तालुका- ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. ९. 
अनुक्रमांक 

किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

अदमासे क्षेत्र 


सर्व्हे क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२३ 


० १७ 


२ 


२७ 


० ० ९ 


३ 


२८ 


० १२ 


५४० 


० ०२ 


५ 


५७ ९ 


० ४८ 


एकूण . 


० ८८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालवा वरील बी -१ शाखा कालवे व त्यावरील वितरिका एल-१ व त्यावरील 

लघू कालव्यासाठी बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 


: 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
करणा- या प्रभाव निर्धारणाचा सारांश अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 

मुंबई यांची अधिसूचना , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


: 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११२. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-९०३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या नियम 
१० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-एलए-६५-२०१८-२०१९ , 
गाव-नांदगाव , तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. ५ . 
अनुक्रमांक 

किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

अदमासे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


सर्व्हे क्र . 


हे.आर 


० १४ 


२०/१ 
१ ९ 


२ 


० ८ ९ 


३ 


१२४ 


४ 


७५५ 
६५३ 
६४१ 


० २६ 
० १५ 


५ 


६ 


२८ ९ 


० १७ 


७ 


०६६ 


८ 


० ०२ 


३२२ 
३२१ 
४२८ 
४०० 


९ 


0 ०६ 


१० 


००१ 


११ 


४२६ 


० १७ 


५३ 


० १७ 


१२ 
१३ 


४ ९ 


० १४ 


एकूण . . 


४ ०८ 


-- 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत बी -१ शाखा कालव्यावरील लघू कालवाच्या बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
करणा - या प्रभावनिर्धारणाचा सारांश अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय, 

मुंबई यांची अधिसूचना , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 
ना .-एक -५ ( १८७६ ). 


: 


: 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा. , अ. क्र . ११३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ (१ ) अन्वये 

क्रमांक कलि - उविअ - भूसंपा- गो.प्र .-कावि -९०४-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या ( खंड ) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा. ) ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू.सं.प्र.क्र .-२७- एलए-६५-२०१८-२०१९; गाव तोरगाव खुर्द, तालुका ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. २ 
अ.क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे. आर 


१ 


५४४ 


० २४ 


२ 


५३५ 


० १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , शके १९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची-एक – चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


३ 


० १४ 


४ 


oo4 


५ 


५३१/१ 
५३१/२ 
५११ 
५० ९ / १ 
४२ ९ 


० १० 


६ 


००१ 


७ 


० ०१ 


८ 


० ०१ 


४२८ 
५२६ 


९ 


० २० 


१० 


० ०२ 


५०३ 
५५० 


११ 


००१ 


एकूण .. 


० ८ ९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


.. 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत बी-१ शाखा कालव्यावरील लघू कालव्याच्या बांधकामाकरीता. 
: गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


अनुसूची- चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


निरंक 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


विशेष नोंद . - भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११४. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ (१ ) अन्वये 

क्रमांक कलि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-९०५-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या ( खंड ) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्येदिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा. ) ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम -१० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनिमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू.सं.प्र.क्र .-२८- एलए-६५-२०१८-२०१९ ; गाव पिंपळगाव , तालुका ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. ८ 
अ.क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


७३२ 


०२२ 


२ 


७२६ 


० २१ 


३ 


७२५ 


० १ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , शके १९ ४० 


२१ 


अनुसूची-एक – चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


४ 


O 


६ ९ ३ 
६ ९ ४ 


५ 


० २२ 


w 


६ ९ २ 


० १० 


७ 


० १० 


६ ९ १ 
६८४ 


८ 


० १८ 


९ 


६८३ 


० २३ 


१० 


६७२ 


० ०४ 


११ 


६७३ 


० १६ 


००४ 


१२ 
१३ 


६७१ 
६७० 
६६६ 


० ०८ 


१४ 


० ०४ 


६६५ 


० ४६ 


१५ 
१६ 


६४३ 


० १२ 


१७ 


० १२ 


१८ 


० १३ 


६४२ 
६४० 
६३ ९ 
६३८ 


००४ 


१ ९ 
२० 


० १८ 


२१ 


० ०२ 


२२ 
२३ 


६३७ 
६३६ 
६३३ 


० २५ 
० २ ९ 


एकूण . 


३४५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्पा अंतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील ब-१ शाखेचे सा . क्र . १४१३० मी . 
पासून निर्गमित लघुकालवा क्र . आर-१२ चे बांधकामासाठी 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


अनुसूची- चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


ना .- एक -६ ( १८७६ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


निरंक 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका -याचे पदनाम 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील . 
विशेष नोंद . - भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ ( १ ) अन्वये 

क्रमांक कलि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि -९०६-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम-३ च्या ( खंड ) ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकिर्णदिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचाजिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाईदिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम -१० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


२३ 


आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनिमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू.सं.प्र.क्र .-२९- एलए-६५-२०१८-२०१९ गाव खामतळोधी, तालुका ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. ८ 
अ . क्र . सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१५४ 


० २५ 


२ 


१५३ 


० १८ 


3 


०३६ 


१५२ 
१५० 


४ 


० १३ 
० १२ 


५ 


१४३ 
१४२ 


६ 


० ० ९ 


७ 


१४० 


० १३ 


८ 


० ०७ 


१३ ९ 
६४ 


९ 


०३२ 


१० 


० १५ 


११ 


१२ 


१२९ 
१२८/१ 
१२८/२ 
१२८/३ 
१२३ 


००८ 


१३ 


१४ 


० ०३ 


१२४ 


०३८ 


१५ 
१६ 


१२५ 


००५ 


१७ 


११७ 


० १४ 


१८ 


११६ 


० २१ 


१ ९ 


११४ 


० ३५ 


०३१ 


२० 
२१ 
२२ 


११३ 
१ ९९ / १ 
१९९/ २ 
२०० 


O 


० १६ 


२३ 
२४ 


२०१ 


० १२ 


० ३२ 


२५ 
२६ 
२७ 


० २३ 


२१८/१ 
२१८/२ 
२२६ 
१३ 
१४ 


० १६ 


२८ 


० ०८ 


२ ९ 


००२ 


३० 


६१ 


००७ 


३१ 


१६ 


. 


0 ०७ 


३२ 
३३ 


६० 
५ ९ 


० १० 


५२ 


0 ०६ 


३४ 
३५ 


५१ 


0 ०७ 


५० 


० १७ 


३६ 
३७ 
३८ 


३० 


० ११ 


३२ 


००९ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


३ ९ 


१० 


० १४ 


४० 


८ 


४१ 


३३ 
३४ 


० ०६ 
० ५ ९ 
० १५ 
० २२ 


४२ 


४३ 


४० 


४४ 


४१ 


० १५ 


एकूण . 


६६० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्पा अंतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील ब-१ शाखेचे सा . क्र . १४१३० मी . 
पासून निर्गमित लघुकालवा क्र . आर-१२ चे बांधकामासाठी 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


अनुसूची- चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम-१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय, 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


निरंक 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 


विशेष नोंद . - भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , शके १९ ४० 


२५ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १) अन्वये 

क्रमांक कलि- उविअ- भूसंपा - गो.प्र .- कावि-९०७-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम-३ च्या ( खंड ) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही ; 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम -१० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनिमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू.सं.प्र.क्र .- ३० - एलए- ६५-२०१८-२०१९ गाव कोथुळणा, तालुका ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. ६ 
सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे.आर 
४ ९ 
२ 

५६ 
३ 

५७ 
६ ९ 
७६ 
७८ 
७ ९ 
८६ 
९ ५ 
९ ४ 
९ ३ 

० ०५ 


अ.क्र . 


१ 


O 


० १४ 


४ 


५ 


० १६ 
०१४ 
० २२ 
० ०३ 
० १४ 


w 


७ 


८ 


९ 
१० 


० ४५ 
० २६ 
० १२ 


११ 


ना .- एक -७ ( १८७६ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


१२ 


१३ 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


( ३ ) 
हे . आर 
० १ ९ 
० २६ 
० २५ 
० १७ 
० १२ 
० १६ 
० २३ 
००५ 
० २७ 
० २५ 
० २१ 
०३६ 
००९ 
० ०३ 


१०३ 
१०६ 
१०७ 
११० 
१११ 
११२ 
११७ 
११६ 
११५ 
१४४ 
१४३ 
११८ 
१२० 
१२१ 


१८ 


१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


एकूण . 


४ ३७ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: गोसीखुर्द प्रकल्पा अंतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील ब -१ शाखेचे सा . क्र . १४१३० मी . 

पासून निर्गमित लघुकालवा क्र . आर-१२ चे बांधकामासाठी 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

अधिनियम २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या निरंक 

अधिका-याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 


.. 


विशेष नोंद . - भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


२७ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११७ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) अन्वये. 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-९०८-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण दिनांक ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावी) . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८, २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३१ एलए-६५-२०१८-२०१९, गाव नवेगाव मक्ता, तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपुर, प.ह.नं .६ . 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१२७ 


० २७ 


२ 


१२३ 


० १० 


३ 


१२२ 


००७ 


४ 


१२१ 


००९ 


१२० 


० १४ 


६ 


११ ९ 


० ४३ 


७ 


१० ९ / १ 


८ 


१० ९ / २ 


०४३ 


९ 


१० ९ / ३ 


१० 


१० ९ / ४ 


११ 


८ ९ 


०३४ 


१२ 


८८ 


० २३ 


१३ 


८७ 


०३१ 


१४ 


९ १ 


००१ 


१५ 


९ २ / १ 


१६ 


९ २ / २ 


१७ 


९ २ / ३ 


० १३ 


१८ 


९ २ / ४ 


१ ९ 


९ २ / ५ 


२० 


८६ 


० १३ 


२१ 


७६ 


० १६ 


२२ 


७५ 


० १४ 


२३ 


६७ 


० २२ 


२४ 


५ ९ 


० १ ९ 


२५ 


५८ 


० ०८ 


एकूण 


३४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


२ ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील ब-१ शाखेवरील सा.क्र . १४१३० मी . पासून 
निर्गमित लघुकालवा क्र . आर-१२ चे बांधकामासाठी. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
करणा - या ( सामाजिक प्रभाव २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांची 
निर्धारणाचा सारांश) 

अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

निरंक 


: 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११८ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा - गो.प्र.- कावि-९ ०९ -२०१८. – 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्णदिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 
ना .- एक-८ ( १८७६ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्येदिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी). 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाईदिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचेकाम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव - बोंडेगाव, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. ५. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३२- एलए -६५-२०१८-२०१९, 
अनुक्रमांक सर्व्हे किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील ( अदमासे ) क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२१६ 


० १० 


२ 


२१६ 


० १ ९ 


३ 


२१५ 


१४ 


४ 


२१५ 


०१६ 


एकूण 


० ५ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


३१ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील ब -१ शाखेचे सा.क्र . ९ २३० मी . पासून 
निर्गमित लघुकालवा क्र . आर-७ चे बांधकामासाठी. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभांसंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


: 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
करणा - या ( सामाजिक प्रभाव २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांची 
निर्धारणाचा सारांश) 

अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

निरंक 


: 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर, यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ११९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) अन्वये. 


क्रमांक कलि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- कावि-९१०-२०१८ . – 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्णदिनांक ११-२०१४- प्र.क्र.७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अधिसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेलतर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव - कुर्हा, तालुका-ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. ६. 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३- एलए- ६५-२०१८-२०१९ , 
सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


१ 


२६७ 


०३३ 


२ 


२६६ 


० २ ९ 


३ 


२६३ 


० २२ 


४ 


२४४ 


० १५ 


५ 


२२८ 


० १३ 


६ 


५२८ 


००३ 


७ 


५५१ 


० १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १ ९ ४० 


३ 


३ 


अनुसूची -एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


८ 


५२७ 


० ०८ 


10 


२७७ 


० ४४ 


१० 


२८३ 


० २२ 


११ 


O 


२८५ 


१२ 


३२० 


० १८ 


१३ 


३ ९ ५ 


१४ 


३ ९ ४ 


० ०५ 


१५ 


३ ९ १ 


० 


१६ 


३६० 


० ०५ 


१७ 


३६१ 


० 


०३ 


१८ 


३६३ 


O 


O 


१ ९ 


३८६ 


२० 


४७५ 


० १२ 


२१ 


२६५ 


००१ 


२२ 


२२३ 


० ०६ 


२३ 


२२२ 


० २३ 


२४ 


२२१ 


० ०३ 


२५ 


५२५ 


० २१ 


२६ 


२८४ 


००८ 


२७ 


३१८ 


0 ०७ 


२८ 


३६४ 


२ ९ 


३७२ 


००१ 


३० 


५०८ 


००१ 


३१ 


४२२ 


० २० 


३२ 


४२० 


० २० 


३३ 


४१ ९ 


३४ 


४४१/१ 
४४१/२ 


० १० 


३५ 


३६ 


४२७ 


० २१ 


३७ 


४४० 


००१ 


३८ 


४३८ 


० १३ 


३ ९ 


४३७ 


० १८ 


४० 


४५० 


००१ 


४१ 


४३६ 


० २० 


४२ 


४५१ 


० ०५ 


४३ 


४२३ 


० १२ 


एकूण 


४ ८२ 


ना .- एक - ९ ( १८७६ ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८, २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 

गोसीखुर्द प्रकल्पाचे गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्याचे ब -१ शाखेवरील आर-११ व आर-१२ चे 
बांधकामासाठी . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभांसंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


: 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
करणा- या ( सामाजिक प्रभाव २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांची 
निर्धारणाचा सारांश) 

अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

निरंक 


. 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर , यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १२० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११( १ ) अन्वये. 


क्रमांक कलि -उविअ- भूसंपा-गो.प्र.- कावि-९११-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्णदिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


३५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे, 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव - अ- हेर नवरगाव , तालुका- ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर , प.ह.नं. ७. 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४- एलए-६५-२०१८-२०१९ , 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


संपादनाखालील क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


३८३ 


O 


२ 


३५१ 


० १६ 


३ 


२७८ 


० ०५ 


४ 


२८१ 


० १३ 


५ 


२८७ 


००८ 


६ 


२ ९ २ 


० १२ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८, २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


७ 


३०१ 


० ०८ 


८ 


३३४ 


० १२ 


९ 


४०३ 


००२ 


१० 


१ ९ ८ 


० १४ 


११ 


१ ९९ 


० २७ 


१२ 


१८६ 


००१ 


१३ 


२५१ 


००१ 


१४ 


२५२ 


० ०४ 


१५ 


२५६ 


० १३ 


१६ 


२५८ 


० ०४ 


१७ 


२६४ 


० २१ 


१८ 


२६५ 


००४ 


१ ९ 


३१३/१ 


० २६ 


२० 


३२४ 


० २६ 


२१ 


२३४/१ 


२२ 


२३४/२ 


२३ 


३५० 


० २२ 


२४ 


२५३ 


० १५ 


२५ 


३५६ 


० ०२ 


२६ 


३५३ 


० १ ९ 


२७ 


१ ९ ६ 


० ०२ 


२८ 


३४६ 


०३० 


२ ९ 


२८२ 


० १३ 


३० 


२८६ 


० १ ९ 


३१ 


३४२ 


००४ 


३२ 


३४१ 


००१ 


३३ 


३३७ 


० १२ 


३४ 


३०० 


००४ 


३५ 


११८८ 


० १० 


३६ 


१ ९ ४ 


० ० ९ 


३७ 


१८७ 


० २५ 


३८ 


२०३ 


० २० 


३ ९ 


२४८ 


४० 


२५७ 


४१ 


३२१ 


एकूण 


४३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१८/ अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


३७ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाचे गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्याचे ब-१ शाखेवरील सा.क्र . १२८०० मी . पासून 
निर्गमित लघुकालवा क्र . आर-११ चे बांधकामासाठी. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
करणा- या ( सामाजिक प्रभाव २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची 
निर्धारणाचा सारांश ) 

अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी 
लागू करण्या पासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


विशेष नोंद : -भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर, यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


ब्रम्हपुरी : 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रान्ती डोंबे , 
उपविभागीय अधिकारी , 
तथा भूसंपादन अधिकारी 

ब्रम्हपुरी . 


ना .- एक-१० ( १८७६) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004 . 


